रोजगार मेळाव्यांकरीता करावयाच्या 
खर्चाची बाबनिहाय कमाल मर्यादा निश्चित 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र. ११०/प्रशा. २ (रोजगार) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- शासन निर्णय समक्रमांक दि. ७ नोव्हेंबर, २०२२ व दि. २६ जुले, २०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दि. २६ जुले, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार 
मेळाव्यांकरिता करावयाच्या खर्चाची बाबनिहाय कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मध्ये “दि. ०७ नोव्हेंबर, २०२३” च्या ऐवजी “दि. ०७ नोव्हेंबर, २०२२” 
असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६११२८४४६२०३ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRABHAKAR A SANKHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=S! 

DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT DEPARTMENT, 
talc 

25. 


५ 
4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353160fac64808 
fec76c25d6d90, 


pseudonym=11AF006A9B8244D291C83FCA56E433781 EE9E76C, 
serial INumber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B7222 
B4D38B6E5902DB13A4750, PRABHAKAR A SANKHE 


2023.09.06 11:31:21 +05'30" 


(प्रभाकर संखे) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४) मा. मंत्री, ered, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र. ११०/प्रशा. २ (रोजगार) 


७) सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

८) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

९) सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२०/अर्थसंकल्प -३) व्यय-६ 

११)नियोजन विभाग 

१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१३) आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

१४)सर्व जिल्हाधिकारी 

१५) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१६) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१( लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई 

१७) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा) मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)महालेखापाल, महाराष्ट्र -२(लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 

१९) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा) नागपूर 

२०सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१) सर्व उप आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, 

२२)सर्व सहायक आयुक्‍त, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
२३)सर्व कार्यासने (कौशल्य ,रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
२४) निवडनस्ती- कार्यासन प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


